प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही 
करण्यास परवानगी देण्याबाबत आणि सन 
२०२२-२३ या वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांसंदर्भात पुढील कार्यवाही 
करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.०२.११.२०२२. 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र..४१३/पर्यटन, दि.१६.११.२०२२. 


शासन निर्णय : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी 
दिलेल्या कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा 
मागविण्यात आल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे 
सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात 
येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या 
पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


२. सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या वर्षात वेगवेगळया area निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी काही कामांबाबत संदर्भ w.2 येथील 
दि.०२.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात 
आली होती. तथापि, संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दि.०२.११.२०२२ अन्वये 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या कामांसंदर्भात पुढील आदेशा 
होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक ३ येथील 
दि.१६.११.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या होत्या. 


३. आता संदर्भ क्र. २ येथील दि.०२.११.२०२२ या शासन निर्णयाऐवजी 
खालीलप्रमाणे सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत:- 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांपैकी खाली नमूद केलेल्या कामांबाबत (शासन निर्णयानिहाय) पुढील कार्यवाही 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे:- 


१ शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि.३१ जानेवारी, 


२०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व अंदाजित वितरीत | कार्यान्वयीन 
कामे रव्या ; 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
शिळ का २ ३ 8 4 
१) मुंबई | शांतीवन (रॉक उद्यान), नेपियन उपसंचाळक 
शहर । सी रोड, मलबार हिल, मुंबई येथे (पर्यटन), 
प्रवेशव्दार आणि सेक्युरिटी | १०.०० १०.०० प्रादेशिक 
कॅबिन बनविणे कार्यालय, नवी 
मुंबई 
२) मुंबई | शाहीद तुकाराम अंबोळे उद्यान, कार्यकारी 
उपनगर । आरे चेक नाका कॉलनी, अभियंता, 
गोरेगाव (पुर्व) येथे सुशोभिकरण झोपडपट्टी 
करणे ३०.०० ३०.०० | सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 
3) मुंबई | मढ स्थित दोन पुरातन कार्यकारी 
उपनगर | किल्ल्यांचे संवर्धन व नुतनीकरण अभियंता,महारा 
व इतर कामे १००.०० २०.०० ष्ट्र पर्यटन 
विकास 
महामंडळ, मुंबई 
8) मुंब गांधी टेकडीजवळ, संजय गांधी कार्यकारी 
उपनगर | नॅशनल पार्क येथे पर्यटकांसाठी अभियंता, 
बैठक व्यवस्था व इतर कामे झोपडपट्टी 
३०.०० ३०.०० | सुधारणा (पश्चिम 
उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 
५) मुंबई | संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे कार्यकारी 
उपनगर । मुख्य प्रवेशव्दार बसविणे व इतर अभियंता, 
कामे झोपडपट्टी 
सुधारणा (पश्चिम 
३०.०० ३०.०० उपविभाग), 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ 


पृष्ठ ३१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


६) मुंब छोटा काश्मिर येथे पय ्यकारी 
उपनगर | विकास कामे करणे अभियंता, 
884.83 440,00 सा.बां. विशोष 
प्रकल्प विभाग, 
आरे, मुंबई 
७) ठाणे नवी मुंबई महानगरपालिका ree 
ल. अतत त्य शहर : 
क्षेत्रातील  गवळीदेवे व नवी मुंबई 
Based येथील पर्यटनस्थळ | ५००.०० १५०.०० रि 
विकसित. कशी महानगरपालि 
म्हणून विकसित , जि. का, नवी मुंबई 
ठाणे नहा: 
८) मौजे उमरठ येथीळ नरवीर कार्यकारी 
रायगड- । तानाजी मालुसरे ard अभियंता, 
अलिबाग | समाधीस्थळ व परिसराचे| ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
सुशोभिकरण करणे, ता. बांधकाम 
पोलादपूर, जि. रायगड विभाग,महाड 
९) मौजे साखर येथील श्री सुर्याजी कार्यकारी 
रायगड- | मालुसरे यांचे समाधीस्थळ व अभियंता, 
अलिबाग | परिसराचे सुशोभिकरण करणे, |  २२२.१६ ४५.०० सार्वजनिक 
ता. पोलादपूर, जि. रायगड बांधकाम 
विभाग,महाड 
१० । मौजे घागरकोंड येथील झुलत्या कार्यकारी 
रायगड- | पूलाचे बांधकाम करणे, ता. अभियंता, 
अलिबाग | पोलादपूर, जि. रायगड २७९ .७० ७५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग,महाड 
११) कर्जत तालुक्‍यातील खांडस, 
रायगड- | साजगांव व कडाव येथील 
अलिबाग । विकास कामे 
१ खांडस येथील शिवमंदिर परिसर ae 
सुशोभिकरण करणे. ता. कर्जत ५०.०० २०.०० कार्यकारी 
सुशोभिकरण करणे, ता. कर्जत eee 
साजगांव पुरातन गोवर अभियंता 
२ साजगांव पुरातन विठ्ठल मंदिर पयला 
परिसर सुशोभिकरण करणे (बांधकाम), 
परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. | ५०.०० हक. डा ता 
खालापूर रायगड जिल 
वा ax मकर परसर परिषद, 
३ कडाव गणपती मंदिर परिसर आतया 
५०.०० २०.०० अलिबाग 
सुशोभिकरण करणे , ता. कर्जत 
एकूण १५०.०० ६०.०० 
१२) उंबरखिंड येथीळ शिवति सप त 
योगात. जवर विकतो : 
- भूमी विकास , ता. ८२.४८ ५०.०० वा 
अलिबाग | खालापूर, जि. रायगड अलिबाग 
अलिबाग , जि. रायगड 


पृष्ठ ३१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१३) कृष्णसागर (बहुळा प्रकल्प), ता. 
जळगाव | पाचोरा, जि. जळगाव येथील 
पर्यटन विकास कामे 
१ Work Portion (Construction 320.49 
of retaining wall, Service 
Road, Ghat, Land, 
Levelling, Gazebos, 
Pathway, Fixing Foutain, कार्यकारी 
Gardening, Cafeteria, Toilet अभियंता, 
block ) 400,00 सार्वजनिक 
Add for GST १२% ४६.५० बांधकाम विभाग, 
Add Electrification Charges जळगाव 
४२.६३ 
११% 
छं Add Consultancy Charges 
७.७५ 
२% 
षु Add Contingencies ४% १५.५० 
एकूण | ४९९.९५ १००.०० 
qx) | मौजे धुळदेव ता. माण, जि. म वहा 
— होर धुळदेव कार्यकारी 
सातारा सातारा येथील श्री धुळदेव अभियंता 
देवस्थान परिसर सुधारणेसाठी : 
देवस्थान परिसर सुधारणेसाठी ह 
मगत २०७.३९ १०५.०० विभाग 
दुतर्फा घाट » संरक्षित नाता 
eee (दक्षिण), सातारा 
: , बगीचा व तारी 
गी Sen जि.प., 
तत्सम कामे , 
१५) मौजे विरकरवाडी ता.माण मुख्याधिकारी 
सातारा | येथील विठठल रुक्मीणी मंदिर 3 व 6 
परिसर सुधारणा करणे म्हसवड 
परिसर सुधारणा : ee 
मित १००.०० ५०.०० , 
सभामंडप बांधणे, संरक्षण भिंत, ae 
ses a agit , fer. 
, पिण्याची ; Hane 
वग चाच तरकागे सातारा 
बगीचा व इतर कामे 
१६) विरकरवाडी येथे मेंढपाळ व 
सातारा | कळपाचे सौंदर्यात्मक शिल्प अधिष्ठाता, सर 
उभारणे, ता. माण, जि. सातारा ज.जी. कला 
१७.१३ १७.१३ महाविद्यालय, 
मुंबई 
१७) मौजे नायगांव ता. खंडाळा अतिरिक्त मुख्य 
सातारा | गावांतर्गत प्रस्तावित कामांना ब कार्यकारी 
वर्ग पर्यटन मधुन विकास अधिकारी, 
कामांना निधी मिळणेबाबत. जि.प.सातारा 


पृष्ठ ३१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१ लोकांसाठी दोन मजली 
प्रतिक्षालळय इमारत उभारणे “es pa 

१८) | पावनखिंड येथे प्रसाधनगृह कार्यकारी 

कोल्हापूर | बांधणे समाधीस्थळांचा विकास अभियंता, 
करणे, अस्तित्वातील दगडी सार्वजनिक 
बांधकामाचे डागडुजी करणे, ता. | ३०.०० २०.०० बांधकाम 
शाहुवाडी, जि. कोल्हापूर विकभाग (विशेष 
प्रकल्प), 
कोल्हापूर 

१९) प्रबोधनकारक ठाकरे आणि कार्याकरी 

अमरावती | साहित्यिक राम alway अभियंता, 
यांच्याशी संबंधित अचलपूर, जि. ५००.०० १००.०० सार्वजनिक 
अमरावती शहराचा सर्वागिण बांधकाम विभाग, 
विकास करण्याबाबत अचलपूर 

२०) बुलडाणा शहराला पाणी पुरवठा 

बुलडाणा | करणाऱ्या येळगाव जलाडायाच्या मुख्याधिकारी, 
भिंती समोरील पडीक ५००.०० १००.०० नगरपरिषद 
जागेवरील पर्यटन विकास बुलडाणा 
कामांबाबत 

२१ । धुपखेडा (धुपगांव) साईबाबा 

औरंगाबाद | मंदिर, ता. पैठण, जि. 
औरंगाबाद येथील विकास कामे 

१ साईबाबा मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे (सभागृह 
बांधकाम, पाकींग, स्वच्छतागृह, | २००.०० ७५.०० कार्यकारी 
किचन रोड, स्टोअर रुम, अभियंता 
कम्पाउंड वॉल, सिमेंट रस्ता इ.) (बांधकाम) 

२ बाबा मंदिर Tes जिल्हा, परिषद, 
(धुपगांव) ता. पैठण येथे येलगंगा दका ती औरंगाबाद 
येथे स्नानगृह, नदीवर घाट, 
कम्पाउंड वॉल इ. 

एकूण ५००.०० १५०.०० 

२२) धुपखेडा (धुपगांव) साईबाबा 

औरंगाबाद | मंदिर, ता. पैठण, जि. 
औरंगाबाद येथील विकास कामे 

१ तोडोंळी ते साईबाबा मंदिर रस्ता कार्यकारी 
ग्रा.मा.२२ किमी ना ते ४/०० कड ve अभियंता 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण (बांधकाम) 
करणे (जि.प. मालकीचा रस्ता) जिल्हा, परिषद, 


पृष्ठ ३१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ बाब मंदिर परिसर | 
जोडरस्ता कौंडगाव ते धुपखेडा 
रस्ता अजिमा-३९ किमी ०/० ते 
२००.०० (94.00 
४/५०० मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे जि.प. 
मालकीचा रस्ता) 
एकूण ९००.०० १५०.०० 
२३) नगदेश्वर प्राचीन महादेव मंदिर त कह 
औरंगाबाद | गेवराई (बु हरी कार्यकारी 
औरंगाबाद | गेवराई (बु, ता. पैठण येथे पोच वो 
pala अभियंता 
रस्ता करणे इजिमा ९० किमी aiercerey 
सिमेंट रस्ता २००.०० ७५.०० ( 
o/oo ते४/००, सिमेंट रस्ता 
दुरुस्ती. भौतिक सुविधा जिल्हा, परिषद, 
» भौतिक सुविधा निर्माण वात 
करणे व सुशोभिकरण औरंगाबाद 
करणे व ; 
२४ | गुगळादेवी दाभरुळ ता. पैठण कार्यकारी 
औरंगाबाद | येथे विविध भौतिक सुविधा sees cee अभियंता (बांध) 
निर्माण करणे व सुशोभिकरण । । जिल्हा परिषद, 
करणे औरंगाबाद 
24) नां मरळक, ता. जि.नांदेड येथील 
महादेव मंदिर परिसरातील 
विकास कामे 
१ मरळक महादेव मंदिर परिसरात er Saas 
यात्री निवास बांधणे र | 
२ मरळक महादेव मंदिर परिसरात नात 
Site आण यी १००.०० ९०.०० कार्यकारी 
भामंडप बांधणे तता 
नर्क aaa , 
३ मरळक महादेव मंदिर परिसरात याक 
आ वरस तो सार्वजनिक 
at. , बंदीस्त सी.सी. १००.०० ४०.०० कारि 
डय ae बांधकाम विभाग, 
नाली व ब्लॉक करणे डो की 
मकर नांदेड 
४ मरळक महादेव मंदिर परिसरात 
a og पुरषांसाठी स्वतंत्र ५०.०० २५.०० 
स्नानगृह व स्वच्छतागृह बांधणे. 
एकूण ३५०.०० १४५.०० 
एकूण१ ते २५। ६०२४.५३ । १९३७.१३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
a ae कार्यान्वयीन 
क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम | 
यंत्रणा 
१ २ ३ ४ 4 
१) नंदुरबार । उनपदेव, ता. शहादा, कार्यकारी 
जि. नंदुरबार येथील अभियंता, 
विकास कामे (मंदिर १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
परिसर विकसित करणे, बांधकाम विभाग, 
निवासाची सोय करणे) शहादा 


पृष्ठ ३१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


३) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक :२३ फेब्रुवारी, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व कामे अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
a 2 3 3 4 
१) रायगड | faree येथील 
झोलाई माता मंदिर कार्यकारी 
येथील विकास अभियंता, 
कामे, ता. महाड, (बांधकाम) 
जि. रायगड रा.जि.प.,अलिबाग 
शिळ | भक्‍त निवास बांधणे २०३.९० ६०.०० 
एकूण २०३.९० ६०.०० 
२) नाशिक । श्री संत रामगीरबाबा 
मंदिर, चौंधाणे, ता. 
बागलाण 
7 श्री संत रामगीरबाबा 
मंदिर, चौंधाणे, ता. 
बागलाण, जि. 
नाशिक येथे विविध कार्यकारी 
विकास कामे करणे अभियंता(इवद) 
200,00 ६०.०० 
(रथमार्ग विभाग क्र.२, 
कॉक्रीटीकरण करणे जि.प. नाशिक 
q भाविकांसाठी 
पर्यटक निवास 
बांधणे) टप्पा-२ 
एकूण 200,00 ६०.०० 
VHTIT|  ४०३.९० १२०.०० 
४) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 
(रुपये लक्षात) 
अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
अ.क्र. व जिल्हा कामे as 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
१3 २ 3 8 दु 
१) पालघर । पालघर जिल्हयातील 
विकास कामे 
१ रा.म.मा.क्र. ४ केळवे 
येथील पुलनाका ते कायमकारी 
शितला देवी अभियंता, 
मंदिराकडे जाणाऱ्या | २५०.०० ५०.०० सार्वजनिक 
रस्त्याचे बांधकाम विभाग, 
मजबुतीकरण व पालघर 
डांबरीकरण करणे, 


पृष्ठ ३१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ता. पालघर 
२. WAAL. ३४ केळवे 
छ. शिवाजी महाराज 
चौक बाजार रस्त्याचे 
५०.०० १५.०० 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे, 
ता. पालघर 
एकूण 300,00 ६५.०० 
२) ठाण डोंबिवळी येथील 
विकास कामे 
१ मोठागाव 
कभ कहत 3१. कार्यकारी 
असलेल्या बॅकवॉटर ह आलत 
(नैसर्गिक पाण्याचे पिता ee 
स्रोत) सुशोभिकरण ४९८.२८ १५०.०० ल्याण डोंबिवली 
स्रोत) सुशोभिकरण मका केन 
करणे व नेचर पार्क pee tae ae 
वरे eA डोंबिवली विभाग 
तयार करण्यासाठी 
निधी मिळणेबाबत 
३) रायगड =| रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 
१ कांगोरीगडकडे मंदिर 
परिसर  सुधारणा| २५.०० ८.०० कार्यकारी 
करणे ता. महाड अभियंता 
२ मौजे निजामपूर (बांधकाम) रायगड 
हिरकणीवाडी रायगड जिल्हा परिषद, 
रोप वे कडे जाणाऱ्या | १००.०० ३०.०० अलिबाग 
रस्त्यालगत संरक्षण 
भिंत बांधणे ता. महाड 
एकूण 324.00 ९८.०० 
४) रायगड ।शूरविर मुरारबाजी कार्यकारी 
देशपांडे स्मारक अभियंता 
सुशोभिकरण करणे व | १००.०० ३०.०० (बांधकाम) रायगड 
रस्ता तयार करणे ता. जिल्हा परिषद, 
महाड अलिबाग 
५) रायगड । रायगड जिल्हयातील 
आंबिवली लेणी व 
कोढाणे लेणी येथील 
विकास कामे 
१ आंबिवली बौध्दविहार कार्यकारी 
लेणी परिसर | २००.०० ६०.०० अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे सार्वजनिक 
२ ढाणे लेणी परिसर | ३००.०० ९०.०० बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ३१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


। सुशोभिकरण करणे । 


एकूण 


५००.०० 


१५०.०० 


&) 
रायगड 


रायगड जिल्हयातील 
मांडवणे तलाव व 
नेरळ परिसर येथील 
विकास कामे 


मांडवण तलाव 
सुशोभिकरण करणे 


१५०.०० 


४५.०० 


नेरळ परिसर 
सुशोभिकरण करणे 


200,00 


६०.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
पनवेल 


एकूण 


३५०.०० 


१०५.०० 


७) रायगड 


अलिबाग मुरुड 
येथील पर्यटन 
स्थळांचा विकास 
कामांना मंजूरी देऊन 
निधी उपलब्ध 
होणेबाबत 


उमटे करंजाई मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


६०.० 


१८.०० 


ताजपूर हनुमान मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


900,00 


30,00 


चौल दत्त मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


900,00 


30,00 


काशिद समुद्र किनारा 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे, ता. मुरुड 


८०.०० 


२४.०० 


तेलवडे हनुमान मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. मुरुड 


५०.०० 


१५.०० 


उप अभियंता 
(बांधकाम) रायगड 
जिल्हा परिषद, 
अलिबाग 


मुरुड दत्त मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. मुरुड 


६०.०० 


१८.०० 


मुख्याधिकारी, 
मुरुड- नगर 
परिषद 


एकूण 


४५०.०० 


१३५.०० 


८) रायगड 


रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 


मौजे थळ श्रीदत्त 
मंदिर टेकडी परिसर 
सुधारणा व 


७५.०० 


२२.०० 


कार्यकारी 
अभियंता 
(बांधकाम), 


पृष्ठ ३१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ण, संरक्षक 
भिंत बांधणे ता. 
अलिबाग 


मौजे मुळे संगमेश्वर 
येथील शांकरमंदिर 
(प्रती जेजूरी) परिसर 
सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


मौजे थळ श्री 
विठ्ठलरुक्मीणी मंदिर 
दुरुस्ती करणे व 
परिसर सुशोभिकरण 
करणे ता. अलिबाग 


५०.०० 


१५.०० 


मौजे वरसोली मार्त 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


42.00 


मौजे कुरुळ श्री दत्तर 
मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


३०.०० 


९.०० 


मौजे म 
नागरवाडी येथील 
मारुती मंदिर दुरुस्ती 
व परिसर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


42.00 


राजिप, अलिबाग 


एकूण 


२७५.०० 


८२.०० 


९) रायगड 


रायगड जिल्हयातील 
विकास कामे 


मौजे कुसुंबळे 
शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


मौजे श्वर 
शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


मौजे श्वर 
शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


कार्यकारी 

अभियंता 

(बांधकाम), 
राजिप, अलिबाग 


पृष्ठ ३१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


मौजे yy श्री 
विठ्ठल रक्‍मीणी मंदिर 
परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


मौजे चाळमळा 
साईमंदिर परिसर 
सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


२०.०० 


६.०० 


मौजे शहाबाज श्री दत्त 
मंदिर (दत्तटेकडी) 
परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


42.00 


मौजे वाघविरा 
वाघेश्वर मंदिर परिसर 
सुधारणा व 
सुशोभिकरण करणे, 
ता. अलिबाग 


20,00 


१२.०० 


एकूण 


२६०.०० 


७८.०० 


१०) रायगड 


मुरुड जंजिरा बु. 
येथील आचार्य 
विनोबा भावे यांचे 
स्मारक परिसर 
सुधारणा करणे ता. 
मुरुड, जि. रायगड 


७४.९७ 


५०.०० 


मुख्याधिकारी, 
मुरुड, 
नगरपरिषद 


११ रत्नागिरी 


वेळास नारायणनगर, 
ता.मंडणगड ay 
पर्यटन स्थळ 
विकसित करणे 


जांभा पाखाडी 
संरक्षक भिंत 


७९.२७ 


अंतर्गत रस्ते, पाईप 
मोरी, संरक्षक भिंत 


५६.११ 


आरसीसी गटर व 
बेचेस 


१८.९० 


लहान पूल, काजवे, 
जोड रस्ता 


६५.७२ 


६६.०० 


कार्यकारी 

अभिंयता, 
सा.बां.विभाग, 

चिपळुण 


एकूण 


२२०.०० 


६६.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१२) नाशिक श्री ६ पिंपळेश्वर 
महादेव मंदिर, 
सटाणा Bex, ता. 
चि कार्यकारी 
: जि. आणिता 
नाशिक येथे पर्यटक वाते ‘ 
a केत ४५.०० सार्वजनिक 
ae बांधकाम विभाग 
पुजारीकरीता खोली य ‘ 
ak ean मालेगांव 
बांधकाम म 
मंदिरास कमान बांधणे 
व अनुषंगिक कामे 
१३) नाशिक | होळकरवाडा 
(रंगमहाल), ता. सहायक 
चांदवड, जि. नाशिक संचालक, 
राज्यसंरक्षित ५००.०० २००.०० 
या ज् पुरातत्व विभाग, 
स्मारकाचे जतन व नाशिक 
दुरुस्ती करणे 
१४ धुळे श्री क्षेत्र नागेऱ्र्वर 
मंदिर अजनाड ता. 
शिरपुर 
१ श्री क्षेत्र नागेऱरवर 
मंदिर करिता काँक्रीट 
रस्ता व गटार संरक्षण : ह कार्यकारी 
भिंतीचे . 00,00 0,00 aici 
भिंतीचे बांधकाम अभियंता 
करणे ता. शिरपुर जि. (रो.ह.यो) 
धुळे सार्वजनिक 
२ मंगल बांधकाम विभाग, 
कार्यालयाशेजारी धुळे 
सामाजिक सभागृह ४०.३७ १५.०० 
सामाजिक सभागृह 
बांधकाम करणे 
3 पायरी व छताचे 
बांधकाम करणे ता. ८०.०० २४.०० 
शिरपुर जि. धुळे 
एकूण ३२०.३७ ९९.०० 
१५) जळगाव । गारखेडा ता. जामनेर म लार 
जुने शिंगायत शिवार) कार्यकारी 
(जुने शिंगायत शिवार) See 
वाघूर धरण बॅक अरभियता 
येथे वाघूर धरण बॅ त oe 
मे की का जिमी ४९८.०० १५०.०० सार्वजनिक 
वॉटर परिसरात वता तती 
व्हिला कॉटेजचे य 
लकवा जळगांव 
बांधकाम करणे 
१६) जळगाव =| गारखेडा, ता जामनेर कार्यकारी 
(जुने लिंगायत शिवार) | ४९५.०० १५०.०० अभिंयता 
येथे वाघूर धरण बॅक सार्वजनिक 


पृष्ठ ३१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


वॉटर परिसरात बांधकाम विभाग 
हाऊसबोट पुरविणे जळगाव 
१७ जळगाव | गारखेडा ता. जामनेर roe 
येथील ऐतिहासिक । 
पुरातन श्रीराम मंदिर अभिंयता 
पुरातन श्रीराम मंदिर व क a 
येथे पर्यटक निवारा Sones ee डो 
बांधकाम करणे, जि. तक विभाग 
क री जळगाव 
जळगाव 
१८)सातारा । मौजे मार्डी ता. माण कार्यकारी 
येथीळ विकास कामे अभियंता, 
करणे १४७.८४ ५०.०० बांधकाम विभाग 
(दक्षिण), जिल्हा 
परिषद, सातारा 
१९) सातारा । विरकरवाडी ता. 
माण, जिल्हा सातारा 
येथे संस्कृतीचे जतन अधिष्ठाता, 
q संवर्धन करणारे सर ज.जी.कला 
त्रिमितीय ही; a महाविद्यालय, 
सौदर्यीकरण शिल्प मुंबई 
(गजी-ढोल व 
ओवीकार) उभारणे. 
२०) कोल्हापूर आदमापूर ता. 
भुदरगड येथील 
विकास कामे 
१ आदमापूर ता. 
भुदरगड, जि. 
कोल्हापूर येथील श्री 
बाळूमामा देवालय त eure 
संरक्षक भिंत व 
काँक्रीट रोड करणे कार्यकारी 
आदमापूर अभियंता 
: a an (बांधकाम) जिल्हा 
oe जि परिषद, कोल्हापूर 
कोल्हापूर येथील श्री र ग 
बाळूमामा महानिर्वाण | १६१.४९ ५०.०० 
स्थळ, श्री मरगाबाई 
देवालय परिसरात 
दर्शन मंडप उभारणे 
एकूण | ३७६.८८ ११५.०० 
२१) कोल्हापूर | मौजे नितवडे 8 कार्यकारी 
दोनवडे खेडगे ता दह व अभियंता, 
भुदरगड, न र सार्वजनिक 
धबधब्यांकरिता बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


पर्यटन पायवाट करण (दक्षिण) कोल्हाप 
व सुशोभिकरण करणे (प्रस्ताव आहे) 
टप्पा क्र. १ 
२२) कोल्हापूर | मौजे नितवडे 8 sean 
दोनवडे wet ता. eee 
भुदरंगड अभियंता, 
व्यक सार्वजनिक 
धबधब्यांकरिता ३५०.०३ १०५.०० वाकत धागा 
पर्यटन पायवाट करणे oe ie 
व सुशोभिकरण करणे (दक्षिण) कोल्हापुर 
व सुशोभिकरण करणे ताव 
se ( आहे) 
टप्पा क्र. २ 
२३) कोल्हापूर | जोतिलिंग य, 
वाघापूर, ता. कार्यकारी 
भुदरगड, जि. अभियंता 
कोल्हापूर येथे | ३४९.०० १०४.७० (बांधकाम), 
बहुउद्देशीय सभागृह दक्षिण, जि. प. 
बांधणे व परिसर कोल्हापूर 
सुधारणा करणे. 
२४ बुलडाणा | बुलडाणा जिल्ह्यातील 
सप्तक्रषीची सात 
स्थळे (वडाळी, ऊटी, 
गोमेधर, वरवंड, 
पा्थर्डी, विश्वी, 
दुर्गबोरी), ता. मेहकर 
येथील विकास कामे 
१ wae सात 
स्थळे वरवंड , ता. 
मेहकर येथील 
विकास कामे 
9) An approach 
road 
2) CC side water 
drains कार्यकारी 
२ दुर्गवीर, ता. मेहकर अभियंता, 
येथील विकास कामे. ५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
3) CC road बांधकाम विभाग, 
४) CC side water बुलडाणा 
drains 
3 पाथर्डी, ता. मे 
येथील विकास कामे 
4) Minor bridge 
&) WBM Road 
(9)Cultural Hall 


पृष्ठ ३१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


¥ aA, ता. मे 
येथील विकास कामे 
८) Minor bridge 
8) WBM road 
१०) Cultural Hall 
4 उटी-देळप, ता. 
मेहकर येथील 
विकास कामे 
११) Minor bridge 
१२) WBM road 
१३) Cultural Hall 
२५) बुलडाणा | शारंगधर बालाजी 
)$ ears मुख्याधिकारी, 
प्राचीन मंदिर मेहकर ats 
peers 398.8 400,00 नगर परिषद 
येथील रस्ता बांधकाम Ane 
व सौंदर्यीकरण करणे 
२६) बुलडाणा | शारंगधर बालाजी 
$ Hae Seae मुख्याधिकारी, 
प्राचीन मंदिर मेहकर ae 
ae ८०.०० २४.०० नगर परिषद 
येथील प्रवेशव्दार वकर 
त मेहकर 
बांधकाम करणे 
२७ वाशिम बुर्जी प्रकल्प, ता. र्याकरी 
जि. वाशिम येथे वॉल अभियंता, 
: ५०.०० १५.०० र 
कम्पाऊंड व स्वागत बांधकाम विभाग, 
कमान बांधकाम करणे जि. प. वाशिम 
२८) वाशिम । मौजे ळीपे कार्यकारी 
ता.जि.वाशिम येथे अभियंता, 
५०.०० १५.०० : 
स्वागत कमान बांधकाम विभाग, 
बांधकाम करणे जि. प. वाशिम 
२९) वाऱिम । मौजे कोडाळा झामरे, 
ता. वाशीम येथे कोयी 
SRS, पेव्हर oat 
eS ae ; 
pd बांधकाम, ८०.०० २४.०० क वीत 
at निवास व बांधकाम विभाग, 
स्वागत oe जि. प. वाशिम 
स्वागत कमान 
बाधकाम करणे 
३०) वाशिम । मौजे देगाव, ता.जि. कार्याकरी 
वाशिम येथे सेवालाळ | २०.०० ६.०० अभियंता, 
महाराज संस्थान बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ३१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


स्वागत कमान जि. प. वाशिम 
बांधकाम करणे 
३१ वाशिम । मौजे धुमका , ता.जि.. 
वाशिम येथे चात क 
माता. आत कार्याकरी 
काकडठहा Fal अभियंता 
संस्थान येथे SATS, ५०.०० १५.०० या ‘ 
Sse ee hee बांधकाम विभाग, 
पेव्हर ब्लॉक भक्त व 
निवास बाधकाम जि. प. वाशिम 
निवास बांधकाम 
करणे. 
३२) वाशिम | मौजे , ता. क 
aes कार्याकरी 
जि. वाशिम थ ग. लाजे 
गत ल : 
महाराज येथील | १०.०० ३.०० rec 
आतार पत ाधिकोगे बांधकाम विभाग, 
आवार भिंत बांधकाम ater 
व्या जि. प. वाशिम 
करणे 
३३)चंद्रपूर ।ता. चिमुर श्रीहरी THR 
बालाजी देवस्थान अभियंता, 
येथील धर्मशाळा व ह. वं सा.बां.विभाग, 
ach हॉल व क. ne नागभीड 
पार्किंगचे बांधकाम 
करणेबाबत 
३४) गोंदिया | बोधळकसा येथील अति. मुख्य 
(१५ कामे) पर्यटन eee ies कार्यकारी 
विकास कामे जि. ढ | अधिकारी, जि.प. 
गोंदिया, ता. तिरोडा गोंदिया 
३५ गोंदिया । चोरखमारा येथील अति. मुख्य 
(१६ कामे) पर्यटन क Hoes कार्यकारी 
विकास कामे जि. 9 न अधिकारी, जि.प. 
गोंदिया, ता. तिरोडा गोंदिया 
३६) औरंगाब ॑ंगाब 
जिल्ह्यातील वैजापूर 
व गंगापूर 
तालुक्यातील मौजे 
शिवूर, मौजे सावखडे 
गंगा, मौजे साकेगाव, 
मौजे हिंगोणी, मौजे 
नांदगाव, मौजे 
लासूरगाव , मौजे 
बाभुळगाव, मौजे 
नागमठाण, मौजे 
मांजरी, मौजे 
घोडेगाव व मौजे 


पृष्ठ ३१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


चिचंडगाव येथील 
विकास कामे 


मौजे शिऊर, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे श्री 
संत जगनाडे महाराज 
मंदिर परिसरात 
सामाजिक सभागृह 
बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे rx, aT. 
वैजापूर येथे संत 
शिवाई मातामंदिर 
सामाजिक सभागृह 
बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे , ता. 
वैजापूर येथे श्रीकृष्ण 
मंदिर परिसरात 
भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे सावखेड गंगा 
ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
चक्रधर स्वामी 
(महानुभाव) मंदिर 
परिसरात भक्त 
निवास बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे हिंगोणी, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
महानुभाव मंदिर 
परिसरात भक्त 
निवास बांधकाम 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे नांदगाव, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
गुलाबगिरी महाराज 
आश्रम परिसरात 
भक्‍त निवास बांधकाम 
करणे व सुशोभिकरण 
करणे 


२५.०० 


८.०० 


कार्यकारी 

अभिंयता 
(बांधकाम), जि.प. 

औरंगाबाद 


पृष्ठ ३१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


मौजे लासूरगाव, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
देविदाक्षायणीच मंदिर 
परिसरात स्ट्रील 
पत्र्यामध्ये शेड 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे बाभुळगाव गंगा, 
ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
शिवचिदंबरम स्वामी 
आश्रम परिसरात 
we पत्र्यामध्ये होड 
बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


मौजे नागमठाण, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
नागेश्वर मंदिर 
परिसरात स्ट्रील 
पत्र्यामध्ये शेड 
बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


१० 


मौजे मांजरी, ता. 
गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे मुकुंदा 
देवी मंदिर परिसरात 
we पत्र्यामध्ये होड 
बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


११ 


मौजे घोडेगाव, ता. 
गंगापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
Ta महाराज 
मंदिर परिसरात पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे व 
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता 
तयार करणे 


२५.०० 


८.०० 


१२ 


मौजे चिंचडगाव, ता. 
वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद येथे 
श्रीकृष्ण मंदिर 
परिसरात संरक्षक 
भिंत बांधकाम करणे 


२५.०० 


८.०० 


एकूण 


300,00 


९६.०० 


पृष्ठ ३१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


३७ औरंगाबाद | औरंगाबाद येथील कार्यकारी 
बीबी का मकबराकडे अभियंता, 
जाण्यासाठी पाथवे | १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
बनविणे बांधकाम विभाग, 

औरंगाबाद 

३८) औरंगाबाद | औरंगाबाद 
महानगरपालिका आकारी 

वाक कार्यकारी 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.११५ बत डी 
ता ae , 
सातारा तांडो ते वड ता 
ल कल विर 900,00 30,00 सार्वजनिक 
खंडोबा मंदिर बात 
र बांधकाम विभाग, 
स्त pone 
मजबुतीकरण 7 औरंगाबाद 
मजबुतीकरण व 
डांबरीकरण करणे 

३९) औरंगाब ॑ंगाब 

महानगरपालिका देवी 
बाक कार्यकारी 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.१५ व 
णक छी ; 
मिटमिटा sata ese 
तुळजा भवानी मंदिर १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
तुळजा भवानी मंदिर च्या 
त त बांधकाम विभाग, 
परिसरात संरक्षण ee 
भिंत व Ett aed 
बांधकाम करणे. 

४० औरंगाब ॑ंगाब 
महानगरपालिका 
हद्दीतील वॉर्ड क्र.१५ कार्यकारी 
मिटमिटा अंतर्गत अभियंता, 
तुळजा भवानी मंदिर | 900.00 ३०.०० सार्वजनिक 
परिसरात संरक्षण बांधकाम विभाग, 
भिंत व महिला व औरंगाबाद 
पुरुष प्रसाधन गृहाचे 
बांधकाम करणे 

४१) औरंगाब पाणचक्की कडे यकारी 
जाण्यासाठी डॉ. अभियंता, 
बाबासाहेब आंबेडकर | १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
लॉ. कॉलेज पासून बांधकाम विभाग, 
पाथवे करणे औरंगाबाद 

४२) औरंगाब जैन मंदिर, कचनेर कार्यकारी अभियंता, 
येथे सुझोभिकरण व | 206 46 ल सार्वजनिक 
पाथवे करणे बांधकाम विभाग, 

औरंगाबाद 


पृष्ठ ३१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


४३) औरंगाबाद | मौजे कडेठाण येथील ee 
महाल कार्यकारी 
(महालक्ष्मी eae कळ 
jess निवास ( 
मंदिरोभक्‍त निवास | 00.00 30,00 
ee - म),जि.प. 
बांधकाम व ome 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 
४४) औरंगाबाद | STAR मंदिराला कार्यकारी 
लागून असलेल्या अभियंता, 
घाटावर दगडांचे | ३८०.०० ११४.०० सार्वजनिक 
अच्छादन करणेव व बांधकाम विभाग, 
किर्ती स्तंभ उभारणे औरंगाबाद 
४५) औरंगाबाद | STAIR महाराज 
मंदिराच्या ६ एकर 
eae see न कार्यकारी 
जागेवरील उद्यानात ता 
, 
विठ्ठलाचे भव्य शिल्प शात ग 
जा या यात See ४५.०० सार्वजनिक 
उभारणे व उद्यानात वोधकागं 
मुलांसाठी बांधकाम विभाग, 
लहान मुलांसाठी हीन 
विविध खेळणी 
बसविणे 
४६) औरंगाब श्री हरसिध्दी देवी oe 
मंदिर हर्सुल कार्यकारी 
मंदिर हर्सुल येथे तता 
Se ee डी ह 
संरक्षक , पेव्हर सवक 
व्या आक ee OOP ६०.०० सार्वजनिक 
, भक्‍त निवास ह कवीही 
a dans बांधकाम विभाग, 
व परिसर pce 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
सुशोभिकरण करणे 
४७) औरंगाबाद श्री हनुमान ठी, THT 
येथे सिमेंट रस्ता, अभियंता, 
पेव्हर ब्लॉक ,| 400.00 ३०.०० सार्वजनिक 
वृक्षषेपन व परिसर बांधकाम विभाग, 
सुशोभिकरण करणे औरंगाबाद 
४८) औरंगाब श्री निपटनिरंजन यकारी 
महाराज मंदिर येथे अभियंता, 
सुशोभिकरण व भक्‍त | १००.०० ३०.०० सार्वजनिक 
निवास बांधकाम बांधकाम विभाग, 
करणे औरंगाबाद 
४९) औरंगाव श्री. गोगाबाबा कार्यकारी 
मंदिर १००.०० 30.00 दाता 
महाराज मंदिर व , 


पृष्ठ ३१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ही परिसर ये fF 
सुशोभिकरण करणे व बांधकाम विभाग, 
भक्‍त निवास बांधणे औरंगाबाद 
yo) औरंगाबाद | दक्षिणमुखी हनुमान र्यकारी 
मंदिर, दौलताबाद अभियंता, 
येथे भक्‍त निवास व | 200.00 ६०.०० सार्वजनिक 
सुशोभिकरण करणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
५१ औरंगाबाद | औरंगाबाद लेणी कार्यकारी 
क्र.०१ येथे भक्‍त अभियंता, 
निवास, पाथवे, | १५०.०० ४५.०० सार्वजनिक 
परिसर सुशोभिकरण बांधकाम विभाग, 
करणे औरंगाबाद 
५२) औरंगाब ॑ंगाब णी कार्यकारी 
क्र.०७ येथे परिसर अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे व | १५०.०० ४५.०० सार्वजनिक 
पाथवे करणे बांधकाम विभाग, 
औरंगाबाद 
५३)नां मौजे देगांव (बु), ता. 
अर्धापूर येथील 
विकास कामे 
१ मौजे देगांव (बु.), ता. 
अर्धापूर येथे 
; १५.०० 
प्रवेशव्दाराचे बांधकाम 
डड देगाव बु कार्यकारी 
२ मौजे देगांव (बु.), ता. nes 
ate Os ae [oo 
महादेव मंदिर ते ee 
विभाग, नांदेड 
तिडके हनुमान | २५.०० 
मंदिराकडे जाणाऱ्या 
मुख्य रस्त्यावर पेव्हर 
ब्लॉक बसविणे 
एकूण ९०.०० १५.०० 
५४ जालना । परतूर तालुक्यातील 
पर्यटन स्थळांच्या 
कामास मंजूरी 
देणेबाबत 
१ पाटोदा ता. परतूर कार्यकारी 
गणपती मंदिर सभा २०.०० ६.०० अभियंता, 
मंडप सार्वजनिक 
२ पाटोदा ता. परतूर ५०.०० १५.०० बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ ३१ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


गणपती मंदिर ते बस 
स्थानकापर्यंत सिमेंट 
रस्ता व नाली 
बांधकाम 


पाटोदा ता. परतूर 
गणपती मंदिराच्या 
समोर पुरातन 
बारवाचे दुरुस्ती 
करणे 


90,00 


3.00 


साईबाबा मंदिर परतूर 
येथील संरक्षण भिंत 


३०.०० 


९.०० 


जालना 


एकूण 


990,00 


33.00 


एकूण IT ५४ 


१२३५४.६९ 


३८४९.२० 


५) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२ /०३ /प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : 


(महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


३० मार्च, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम । कार्यान्वयीन यंत्रणा 
१ २ ३ ४ षु 

१) सातारा शिखर शिगणापूर येथे महाराष्ट्र पर्यटन 
ग अ केक ४९३.९६ १४८.२० pe 
पर्यटक निवास उभारणे विकास महामंडळ 
२) वर्धा पर्यटक निवास, वर्धा 
येथील पर्यटक महाराष्ट्र पर्यटन 
निवासाचे श्रेणीवाढ ene vee विकास महामंडळ 
करणे 
३) अहमदनगर | शिर्डी , जि अहमदनगर 
येथील म.प.वि. 
eee महाराष्ट्र पर्यटन 
महामंडळाच्या पर्यटक ४९९.०० ५८.१२ ae तत 
निवासाचे श्रेणीवाढ 
करणे 
एकूण १ ते३ १४९२.९२ ३५६.३२ 
६) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 
(पर्यटन संचालनालय) 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम | वितरीत रक्‍कम oe 
q Q 3 8 4 
१) रायगड | कर्नाळा अभयारण्य येथे 
पर्यटक सुविधा निर्माण पर्यटन 
करणे, ता. पनवेल, जि. aod ed संचालनालय 
रायगड 
उकूण १६३.४० 400.00 


पृष्ठ ३१ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


ब) सन 2022-23 या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत:- 


१) प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ अन्वये खालील तक्‍्त्यामधील 
जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात 
अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात 
नमूद कामांपैकी खालील कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत 
आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व mas अंदाजित | वितरीत र्यान्वयी 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 

q २ 3 8 4 
१) नाशिक । नांदगाव (गिरणानगर) ता. कार्यकारी 
नांदगाव जि. नाशिक येथे अभियंता, 
शिवसृष्टी उभारणे सार्वजनिक 
200,00 440,00 . 
बांधकाम 
विभाग, 
नाशिक 
२) धुळे ed गावातीळ पेडकाई Tar 
देवी मंदिर परिसराचा अभियंता, 
विकास करणे, ता. शिंदखेडा | २५.०० १२.५० | सार्वजनिक 
बांधकाम 
विभाग, धुळे 
3) जळगांव | जि.जळगांव ता.चाळीसगांव 
येथील विकास कामे 
१ खेडी  खु.ता.चाळीसगाव 
येथील ca मंदिर 
परिसरातील भिंत बांधकाम sat tare 
करणे 
२ बहाळ, ता.चाळीसगाव 
येथील क्रषीपांथा मंदिर कातरी 
(तीर्थक्षेत्र येथे पेव्हर ब्लॉक भर or 
बसविणे अभियंता 
बसविणे ब ग 
3 asl  खु.ता.चाळीसगाव जि. गाड नांव 
प oaneee प. 
येथील दत्त मंदिर परिसरात | ३०.०० १८.०० 
संभामंडप बांधकाम करणे 
४ बहाळ, ता.चाळीसगाव 
येथील क्रषीपांथा मंदिर 
(तीर्थक्षेत्र) येथे पेव्हर ब्लॉक Ae ve 
बसविणे 


पृष्ठ ३१ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


4 माने, ता.चाळीसगाव 
येथील तीर्थक्षेत्र बाळाजी | १०.०० १०.०० 
मंदिर सुशोभिकरण करणे 
& खेडगाव, ता. चाळीसगाव 
aie बालाजी मंदिर 
री ३०.०० १५.०० 
परिसरात सभामंडप 
बांधकाम करणे 
७ खेडी  खु.ता.चाळीसगाव 
येथील दत्त मंदिर परिसरात | ३०.०० १५.०० 
चौक सुशोभिकरण करणे 
एकुण १५०.०० ९६.०० 
8) नंदूरबार | पर्यटन ६ Te, रनाळा, र्यकारी 
शनिमांडळ व जिल्हा हद्द अभियंता, 
Ts रा. मा. ७ वर shoes ete सार्वजनिक 
MASS गांवात रस्त्याचे बांधकाम 
बांधकाम करणे ता. जि. विभाग, 
नंदुरबार नंदुरबार 
५) सोलापूर | मौजे नान्नज, ता. उ. सोलापृ सार्वजनिक 
रेणूका माता मंदिर परिसरात et ae बांधकाम 
पिण्याच्या पाण्याची सोय न न विभाग, 
करणे सोलापूर 
६) सोलापूर | मोजे मार्डी, ता. उ. सोलाप सार्वजनिक 
पर्णकुटी ते येमाई मंदिर बांधकाम 
परिसरात. tex ब्लॉक | * र विभाग, 
बसविणे सोलापूर 
७औरंगाब सिध्देश्वर मंदिर संस्थान 
पाल - येथे गिरीजा नदीवर जिल्हा परिषद 
घाट बांधकाम करणे FJ] १४९.०० ५०.०० (बांधकाम), 
संरक्षण भिंत (रिटेनिंग वॉल) औरंगाबाद 
बांधकाम करणे, ता. फुलंबी 
८) सिध्देश्वर मंदिर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | पाल येथे सांस्कृतिक | ९९.०० २९.७० (बांधकाम), 
सभामंडप बांधकाम करणे. औरंगाबाद 
९) सिध्देश्वर मंदिर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | पाळ परिसर सुशोभिकरण | ५०.०० १५.०० (बांधकाम), 
करणे औरंगाबाद 
१०) सिध्देश्वर मंदिर संस्थान पाल 
औरंगाबाद | ग्रामपंचायत कार्यालय ते जिल्हा परिषद 
सिध्देश्वर मंदिर रस्त्यावर पथ | ५०.०० १५.०० (बांधकाम), 
दिवे बसविणे व हॉल औरंगाबाद 
बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ३१ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


११) सिध्देश्वर मंदिर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | पाल हॉलजवळ प्रसाधन गृह | २३.०० ६.९० (बांधकाम), 
बांधकाम करणे. औरंगाबाद 
१२) पाल ग्रामपंचायत कार्यालय 
औरंगाबाद । पाल ते मालोद्योची वाडी प्रा. 
eax मंदिर जिल्हा परिषद 
मा.-३३ (सि मंदिर) येथे ee 
मिर्च eee ee ० ४४.७० (बांधकाम), 
सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार वत 
निडर औरंगाबाद 
, किमी ०/०० ते 2/00 
ता. फुलंब्री 
१३) श्री राम मंदिर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | फुलंब्री ता. फुलंब्री येथे | १४५.०० ४३.५० (बांधकाम), 
सांस्कृतिक सभागृह बांधणे. औरंगाबाद 
१४) श्री राम मंदिर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | फुलंब्री येथे प्रसाधर गृह | 44.00 १६.५० (बांधकाम), 
बांधकाम करणे. औरंगाबाद 
१५) रामेश्वर संस्थान लोहगड 
दोर बोदे द्वा फुलंबी तो. फुलंब्री जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | नांद्रा फुलंबी ता. फुलंब्री येथे बा काग 
सांस्कृतिक स va २०.०० ६.०० (बांधकाम), 
सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम ee 
ity औरंगाबाद 
१६) रामेश्वर संस्थान लोहगड 
औरंगाबाद | नांद्रा ता. फुलंब्री येथे गड जिल्हा परिषद 
चढण्यासाठी पायऱ्या | ४०.०० १२.०० (बांधकाम), 
बसविणे व हायमास्ट, औरंगाबाद 
पथदिवे बसविणे. 
१७) Sag महाराज संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | बाभुळगाव तरटे ता. फुलंब्री | ३०.०० ९.०० (बांधकाम), 
भक्‍त निवास बांधणे. औरंगाबाद 
१८) साळवेश्वर संस्थान ततला ताका 
औरंगाबाद फुलंब्री ice 
औरंगाबाद | मारसावळी ता. फुलंब्री येथे पापाने 
डांबर Ria aie २०.०० ६.०० (बाधकाम), 
आवार भिंत : aerate 
हादगा व औरंगाबाद 
हायमास्ट : 
१९) ळेश्वर संस्थान जिल्हा परिषद 
औरंगाबाद | मारसावळी ता. फुलंब्री येथे | २०.०० ६.०० (बांधकाम), 
सिमेंट काँक्रीट रस्ता करणे. औरंगाबाद 
२०) परभणी | श्री गुप्तेश्वर देवस्थान मो. 
कौडगाव बु. ता. जितुर, जि. 
परभणी या तिर्थक्षेत्रास निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 
१ ax मंदिर परिसरातील कार्यकारी 
करपरा नदीकाठी घाट ४०.०० १२.०० अभियंता, 
बांधकाम करणे. सार्वजनिक 


पृष्ठ ३१ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


२ प्तेश्वर॒ मंदिर परिसरात बांधकाम 
पेव्हरब्लॉक व सुशोभिकरण | २०.०० ६.०० विभाग, 
करणे. परभणी 

३ yaar मंदिर परिसरात 
विद्युतीकरण व सुशोभिकरण | २०.०० ६.०० 
करणे. 

४ AR मंदिर परिसरात मलता a 
सभामंडप बांधकाम करणे. 

एकूण 990,00 33.00 
29) परभणी | मौजे सावंगी ता. जितूर, जि. ्यकारी 
परभणी येथील महादेव मंदिर अभियंता, 
परिसराचा विकास करणे सार्वजनिक 
900,00 ५०.०० र 
बांधकाम 
विभाग, 
परभणी 
एकूण १ ते २१ १७३५.७६ | ७०८.८० 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, २०२२ 
अन्वये खालील aaa महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाझी संबंधित कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात 
आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील कामांबाबत पुढील कार्यवाही 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद 
केल्यानुसार धी महाराष्ट्र विकास : महामंडळास करण्यात = महाराष्ट्र 

ल निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरित करण्यात येत आहे. ( 


पर्यटन विकास महामंडळ) 
(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व aes अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
१ २ 3 to} दु 
मंदिर भा मुंबई महाराष्ट्र 
मुंबई पाच मंदिर भांडुप , जि मुंबई a 
१) मुंबई येथे पर्यटन मूलभूत सुविधा | ३३.६० १०.०० पवडत 
उपनगर तार करो न न विकास 
तयार करणे कळ नी 
महामंडळ 
कळंबोली (जिल्हा रायगड) गाच्या 
q सालवड हद्दीतील 
रायगड | ऐतिहासिक पुरातन पर्यटन 
२) रायगड | ऐतिहासिक पुरातन | ५०.०० १५.०० वासे 
radfee apes विकास 
शिवमंदिर परिसर es 
सुशोभिकरण करणे. 
३) ठाण जि. ठाणे, ऐरोली Grex महाराष्ट्र 
१, दिवागाव तळाव व| ३००.०० ९०.०० पर्यटन 
आजुबाजुचा परिसर विकास 


पृष्ठ ३१ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


सुशोभिकरण करणे. महामंडळ 
महाराष्ट्र 
कि शिर्डी हाहरातील विविध पां pis 
कळवा प्रभांगांतील रस्ते विकसित ५००.०० १५०.०० तात 
TEATTR या विकास 
; महाग 
महामंडळ 
महाराष्ट्र 
शिर्डी ठाहरातील विविध ज्र 
4) भागांतील मुख्य रस्त्यांना पर्यटन 
व प्र मुख्य रस्त 300,00 ९०.०० कोर 
महमद cen दाशी विकास 
सोलर दिवे , pet 
महामंडळ 
मंदिर | महाराष्ट्र 
रामेश्वर मंदिर कायगांव ता. ज्र 
औरंगाबाद | गंगापूर दात पर्यटन 
६) औरंगाबाद | गंगापूर येथे घाट बांधणे व | २००.०० ६०.०० या 
सुशोभिकरण करणे विकास 
सुझोभिकरण करणे. a 
महामंडळ 
म.प.वि.म पर्यटक निवास, ae 
स्टेशन रोड, औरंगाबाद a 
७ औरंगाबाद | येथील अजिंठा पर्यटक | 222.24 ८५.०० दार 
निवास इमारतीचे पुनर्जीवन विकास 
निवास इमारतीचे पुनर्जीवन aes 
ane महामंडळ 
न 
म.प.वि.म पर्यटक निवास, SERIE 
स्टेशन रोड, औरंगाबाद वीक क 
८) औरंगाबाद | येथील वेरूळ पर्यटक | ४७०.०८ १४१.०० तत 
निवास इमारतीचे पुनर्जीवन विकास 
वास इमारतीचे पुनर्जीवन ae 
a महामंडळ 
न 
म.प.वि.म पर्यटक निवास, a 
स्टेशन रोड, औरंगाबाद a ee 
९) औरंगाबाद | येथील उदयगिरी पर्यटक | १३३.८९ ४०.०० निव 
निवास इमारतीचे पुनर्जीवन विकास 
निवास इमारतीचे पुनर्जीवन कीक परळी 
पवा महामंडळ 
, 
प्रादेरि पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत श्री गुप्तेश्वर महाराष्ट्र 
[cae देवस्थान मौ. कौडगाव बु. P : पर्यटन 
fe) जिंतुर 00,00 0,00 
ता. , जि. परभणी या विकास 
तिर्थक्षेत्रास निधी उपलब्ध महामंडळ 
करुन देणेबाबत. 
प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत श्री. महादेव महाराष्ट्र 
होह मंदिर देवस्थान मौ. बासंबा व ; पर्यटन 
हिंगोली moze) .00 
ता.जि. हिंगोली येथील : विकास 
मंदिर परिसरात विविध महामंडळ 
विकास कामे करणे. 
मोठा मारोती मंदिर मो. महाराष्ट्र 
हिंगोली बासंबा ता. जि. हिंगोली पर्यटन 
१२) हिंगोली 0,00 00 
) परिसरामध्ये सुशोभिकरण 3 8 विकास 
व इतर विकास कामे करणे. महामंडळ 


पृष्ठ ३१ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


8. 


दस्तगीर दर्गा मो. बासंबा महाराष्ट्र 
हिंगोली ता. जि. हिंगोली परिसरात पर्यटन 
१३) हिंगोली ee ४०.०० १२.०० विकास 
संरक्षणभिंत बांधकाम व विकास 
इतर विकास कामे करणे. महामंडळ 
महाराष्ट्र 
मौ. बासंबा ता. जि. पय 
१४ हिंगोळी | हिंगोली तलाव संवर्धन व| ३०.०० ९.०० कात 
सुशोभिकरण करणे विकास 
सुशोभिकरण । oS 
महामंडळ 
कोंडाली, ता. मानोरा, जि. महाराष्ट्र 
aoe वाशीम येथे येथे पर्यटन पर्यटन 
१५) वाशिम मुल सुविधा र ४९८७७ १५०.०० विकार 
भूत सुविधा स्थापन विकास 
करणे महामंडळ 
बृहस्पती मंदिर, ता. 
हिंगणा येथे नवीन किचन महाराष्ट्र 
ag) नागपूर शेड मध्ये सुविधा उपलब्ध त्व es पर्यटन 
ग करुन देणे, मंदिरामागे 7 न विकास 
नाल्याची भिंत बांधकाम महामंडळ 
करणे. 
एकूण १ ते १६ || ३०६४.२९ ९२०.०० 
अटीव शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 
नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 


घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी 
संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई/ संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार 
नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर 


कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 


सदर कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध 
करुन दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या 


संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत 


किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आव्यक ती कार्यपध्दती 
पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- 
संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे 


पृष्ठ ३१ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच शासन ‘fra वित्त विभाग  क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद 
उपयोगात आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रां्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. 
तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित 
संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / 
संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन 
दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत 
करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन 
स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात 
यावी. 

सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. 


20 


wm 


RR 


wm 


१२) गुणनियंत्रण GAVE कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित 
अहवाल तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर 
करण्यात यावे. गुणनियंत्रण यंत्रणेद्दारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी 
केल्याचा प्रमाणित अहवाल तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि 
निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित निधी 
वितरित केला जाईल. 

१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभाळलाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

ष्‌. सन २०२२-२३ मधीळ वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ व २ तक्‍्त्यामधील कामांसाठी वर 
नमूद करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ 
पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक 
अनुदान" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर 


पृष्ठ ३१ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी व सह संचालक, पर्यटन 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक 
महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
६. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व 
अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१६५८५९७१२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 

SANJAY NAMDEG Sacesne = 


4.20=5459d36186f52b61cb47b4246001 e4cObbd80c48f89adeasfo 


037e8608934214, postalCode=400032, st=M 


, St=Mal 
serialNumber=5D495C041EC26693EC8970305B3BF74FDOE430FCD53 
917C7F440A44AC2DC6A30, cn=SANJAY NAMDEO JADHAV 
Date: 2022.12.06 12:53:14 +05'30' 

अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
9 ढ 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 


९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३१ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन 


१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 


११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३१ पैकी ३१ 


